महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजनेच्या मजूर मित्र(मेट) मार्फत 
NMMS ची 900% अमंलबजावणी 
करण्याबाबतची कार्यपध्दती. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) 
शासन परिपत्रक क्र. : मग्रारो-२०१७/प्र. क्र.८०/मग्रारो-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ८ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- 
१) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना वर्ष २०२०-२१ 
२) आयुक्‍त (नरेगा), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, 
नागपूर यांचे परिपत्रक आमगांराग्रारोहयो/परिपत्रक/आस्था/६९१/२०२०, 
दि.१६/०६/२०२० 
३) केंद्र शासनाचे पत्र क्र.1-११०१७/०१/२०२१-३९-५॥(३७४८४९), दि. ६/३/२०२१ 
४) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना वर्ष २०२१-२२ 
५) केंद्र शासनाचे पत्र sh .File J-190&0/2/2029-RE-VI(39¥ 949), fF.93/04/22 
) 
) 


६) केंद्र शासनाचे पत्र WH. File J-9 90§0/2/2029-RE-VI(308949), दि.२३/१२/२२ 
७ ARIAT समक्रमांक दि.१२/११/२०२० 


शासन परिपत्रक :- 

कामाच्या ठिकाणी २० ते ४० मजूर उपस्थिती असल्यास देखरेख करण्यासाठी 
प्रत्येक २० कामगारांच्या मागे (१ एक व ४१ ते ८० पर्यंत उपस्थिती असल्यास त्यापुढील 
प्रत्येक Io मजूरामागे एक या पटीने अतिरिक्‍त मजूरमित्र (मेट) यांची निवड करण्यात 
यावी, असे संदर्भ क्र. २ व ३ तसेच, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना वर्ष २०२१-२२ 
अन्वये निर्देशित करण्यात आले आहे. 

केंद्र शासनाने २० पेक्षा जास्त मजूर संख्या असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांवरील मजुरांची उपस्थिती दि. १६/०५/२२ पासून 
NMMS व्दारे अनिवार्यपणे नोंदविण्याबाबत संदर्भ क्र. ५ अन्वये स्पष्ट सूचना दिलेल्या 
होत्या. तद्नंतर, १ जानेवारी २०२३ पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेशी संबधीत सर्व यंत्रणांना यापुढे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेच्या कामावरील मजूर उपस्थिती (वैयक्तिक कामे वगळून) NMMS वरच 
नोंदविण्यात यावी, अशा स्पष्ट सूचना संदर्भ क्र. ६ अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 

महाराष्ट्र राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 
सार्वजनिक कामे मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्याने केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार सर्व 
सार्वजनिक कामावरील मजूरांची हजेरी NMMS वरच नोंदवायची आहे. महाराष्ट्र राज्यात 
मजूर मित्र (मेट) व्दारे NMMS अंपचा वापर करुन हजेरी नोंदविण्याचा प्रथम प्रयोग आहे. 
सुरुवातीला मजूर मित्र (मेट) यांना सध्या अकुशल मजुरीच्या दराप्रमाणे मजुरी अदा करुन 
NMMS ची १००% अमंलबजावणी करणे शाक्य होईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०१७/प्र. क्र.८०/मग्रारो-१ 


उक्त नमूद पार्श्वभूमी बघता महाराष्ट्र राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सार्वजनिक कामे मोठ्याप्रमाणात सुरु असल्याने केंद्र 
शासनाच्या निर्देशानुसार सर्व सार्वजनिक स्वरुपाचे कामांचे NMMS व्दारे हजेरी 
नोंदवायच्या उद्दिष्टाने संदर्भ क्र.२ चे आयुक्तालयाचे दि.१६/०६/२०२० परिपत्रक 
अधिक्रमित करून खालील प्रमाणे मजूर मित्र (मेट) मार्फत NMMS ची १००% 
अमंलबजावणी करण्याबाबत सूचना देण्यात येत आहे. 


अ) मजूर मित्राच्या (मेट) कामाचे स्वरुप: - 

मजूरांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांची माहिती देणे 
व त्यांना कामावर येण्यास प्रोत्साहित करणे. 

ग्रामपंचायतीतील सार्वजनिक कामांवरील मजूरांची हजेरी NMMS व्दारे नोंदविणे. 
मजूरांना पूर्ण मजूरी मिळण्यासाठी त्यांनी दिवसभरात करावयाच्या अपेक्षित कामाचे 
चिन्हांकन (MARK OUT) करणे, कामावरील मोजमापे घेण्यासाठी तांत्रिक सहाय्यक 
यांना मदत करणे, जॉबकार्डवरील माहिती वेळोवेळी अद्यावत करण्यासाठी 
ग्रामसेवक/ग्रामरोजगार सेवकांना मदत करणे इत्यादी कामे. 

मजूरांकडून पुढील कामांसाठी मागणी पत्रक घेणे व त्याबाबत 
ग्रामसेवक/ग्रामरोजगार सेवकाला अवगत करणे. 

मजूरांना पुढील आठवड्यातील नियोजित कामाबाबत माहिती देणे. 

जास्तीत जास्त मनुष्य दिन निर्मिती करण्यासाठी मजूर व कार्यान्वयीन यंत्रणा 
यांच्यामधील समन्वयक म्हणून कामकाज करणे. 


fe) 
— 


> 


AN 
— 


2 


o~ 
— 
~~ 


mM 
nm 


ब) मजूर मित्र (मेट) निवडीसाठीची पात्रता :- 

१) मजूर मित्र (मेट) हा सक्रिय मजूर (Active Workers) असणे आवश्‍यक राहील. 

२) मजूर मित्र (मेट) यांच्या निवड प्रक्रियेमध्ये स्वयंसहायता बचत गट मधील महिला 
सदस्य यांचा प्राधान्याने समावेश करावा. कोणत्याही परिस्थितीत किमान yo टक्के 
महिला असणे आव्यक राहील. 

३) मजूर मित्र (मेट) हा ग्राम पंचायतीचे सरपंच/ग्रामरोजगार सेवक यांचा जवळचा 
नातेवाईक नसावा. 

8) मेटला लिहिता व वाचता येण्यासोबतच बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार व भागाकार या 
प्राथमिक गणितीय बाबींचे ज्ञान असावे. 


क) निवड प्रक्रिया:- 

१) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना वर्ष २०२१-२२ व पत्रान्वये, जर एका कामाच्या 
ठिकाणी २० ते ४० मजूर उपस्थिती असल्यास देखरेख करण्यासाठी प्रत्येक २० 
कामगारांच्या मागे एक व ४१ ते Co पर्यंत मजूर उपस्थिती असल्यास vo wag 
प्रत्येक १० मजूरा मागे एक या पटीने अतिरिक्‍त मजूरमित्र (मेट) यांची निवड 
करण्यात यावी. 

२) वरील सूचनाची अंमळबजावणी करत असतांना ग्रामपंचायतीत एक सुद्धा सार्वजनिक 
कामावरील मजूरांची संख्या २० पेक्षा अधिक नसल्यास व ग्रामपंचायतीत सर्व 
सार्वजनिक कामे मिळून मजूरांची संख्या २० किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर अऱ्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०१७/प्र. क्र.८०/मग्रारो-१ 


गावात सुद्धा मजूर मित्र (मेट) ची नियुक्‍ती करता येईल. सदर मजूर मित्र (मेट) ज्या 
कामावरील सर्वात जास्त मजूर उपस्थिती असेल त्या कामावरील मस्टर वर 
नोंदवला जाईल. मात्र त्याचे काम त्या गावातील सर्व सार्वजनिक कामाची हजेरी 
NMMS व्दारे नोंदविण्याचे असेल. सर्व सार्वजनिक कामे मिळून ४० पेक्षा अधिक 
मजूर उपस्थिती असल्यास क (१ च्या सूत्रानुसार अधिक मजूर मित्र (मेट) नेमता 
येईल. 


ड) मजूर मित्र (मेट) ची मजूरी:- 
मजूर मित्र (मेट) याची नोंद अकुडाल मजूर म्हणून हजेरीपत्र निर्गमित करावे. 


इ) इतर बाबी:- 

पात्र मजूर मित्र (मेट) यांना नरेगा सॉफ्ट वर (P.0.) लॉगिन मध्ये नोंदणी 
करावी व नोंदणी झालेल्या मजूर मित्र (मेट) यांना ग्रामरोजगार सेवक व संबंधित 
तालुक्यातील सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी यांनी तात्काळ NMMS बाबत प्रशिक्षण देऊन 
काम सुरु करावे. 

सदर परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेवर सोपविण्यात येत आहे. त्यांनी वरील सूचनांची 
अंमलबजावणी १५ दिवसात करुन त्याचा अहवाळ शासनास सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. 


हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२३०२०८१८१७५८०४१६ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDKUMAR VERMA 
Date: 2023.02.08 18:23:53 +05'30' 


(नंदकुमार) 
अपर मुख्य सचिव (रोहयो) 


) मा. मंत्री (रोहयो), मंत्रालय, मुंबई यांना माहितीकरीता सविनय सादर. 

) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

) आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर 

) उपायुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) यांना माहीतीस्तव तथा कार्यवाहीस्तव 
) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (सर्व) 
) 

) 

) 

) 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प (सर्व) 

उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), जिल्हाधिकारी कार्यालय,(सवी 

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा/पंचायत) , जि.प.(सर्व) 

सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (रोहयो), 
मंत्रालय, मुंबई. 

१०)निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


